महाराष्ट्र शिक्षण सेवा, गट-अ (शिक्षण सक्षमीकरण 
शाखा) संवर्गातील वरिष्ठ अधिव्याख्याता या पदांची 
दिनांक ०१.०१.२०२२ ते दिनांक ३१.१२.२०२२ 
पर्यंतची वर्षनिहाय अंतीम ज्येष्ठतासूची ... 
शुध्दीपत्रक 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन BEATA क्रमांकः ज्येष्ठता-२१२३/प्र.क्र.९१/प्रशा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई ३२ 
दिनांक : २८ जून, २०२४. 


वाचा : १. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन परित्रक क्र. ज्येष्ठता-२१२३/प्र.क्र.९१/प्रशा-२, 
दिनांक १७.०५.२०२३ 


शासन शुध्दीपत्रक:- 


महाराष्ट्र शिक्षण सेवा, गट-अ (शिक्षण सक्षमीकरण sire संवर्गातील वरिष्ठ अधिव्याख्याता 


पदाची दिनांक १७.०५.२०२३ रोजीच्या परिपत्रकान्वये दिनांक ०१.०१.२०२२ ते दिनांक ३१.१२.२०२२ 


पर्यंत वर्षनिहाय अंतीम ज्येष्ठता यादी प्रसिध्द करण्यात आली आहे. सदर ज्येष्ठता सूचीतील अ.क्र.७१ 


वरील श्रीमती किरण धांडे यांचा जात प्रवर्ग भ.ज.(ब) ऐवजी इ.मा.व. असा वाचावा. 


2. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०६२८१६४३०६११२१ असा आहे. हा ATT 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


VIJAY NIVRUTTI 
BHOSALE 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. आयुक्‍त (शिक्षण), आयुक्त शिक्षण यांचे कार्यालय, महाराष्ट्र राज्य पुणे, 
२. सर्व संबंधित अधिकारी आयुक्‍्तालयामार्फत. 
३. निवड नस्ती/प्रशा-२. 


